बदली - उच्च शिक्षण 
संचालनालयांतर्गत सहाय्यक 
प्राध्यापक, म.शि.से., गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः नियुक्‍ती -२०१६/(२७२/१६)/भाग-२/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १३ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा :- शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. नियुक्‍ती-२०१६/(२७२/१६)/मशि-१, 

दिनांक २४.३.२०१७. 
आदेश :- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील HSA 3(9) व कलम ४(५) मध्ये विहीत केलेल्या 
तरतूदीस अनुसरुन शासकीय महाविद्यालये/संस्थांमधील सहाय्यक प्राध्यापक, म.शि.से., गट-अ यांच्या 
खालीलप्रमाणे बदल्या करण्यात येत आहेत. 


a नांव विषय सध्या कार्यरत असलेले | बदलीचे ठिकाण शेरा 

क्र महाविद्यालये/ संस्था 

रि श्री. रसायनशास्त्र STRATA विज्ञान | शासकीय विदर्भ ज्ञान | विनंती 
गोपालकृष्ण महाविद्यालय, विज्ञान संस्था, 
Tene गडचिरोली अमरावती 

२ | श्री. व्ही.एम. रसायनशास्त्र | शासकीय विदर्भ ज्ञान | शासकीय विज्ञान | प्रशासकी 
राऊत विज्ञान संस्था, | महाविद्यालय, य 

अमरावती गडचिरोली 

३ | श्री. जाकिर भौतिकशास्त्र | शासकीय विज्ञान | शासकीय विदर्भ ज्ञान | विनंती 
खान सलाम संस्था, मुंबई विज्ञान संस्था, 
खान अमरावती 


२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापक यांना शासन नियमानुसार 
पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांनी 
बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. सदर सहाय्यक प्राध्यापकांचा रुजू अहवाल संचालक, उच्च 
शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास सादर करावा. 

3. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१११३१५५५५२७८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manisha P Kini 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 


M 1 h p Kj i And Technical, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

a n | S a | al | 2,5.4.20=108cbdac08c7e940866a8fc97 bfe7f861bf19 
2ce9dd6b4d0924623149a51f9ed, cn=Manisha P Kini 
Date: 2017.11.13 15:58:50 +05'30" 


(म. प्र.किणी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती -२०१६/(२७२/१६)/भाग-२/मशि-१ 


२. संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

३. संबंधित संचालक/प्राचार्य, शासकीय महाविद्याळय/संस्था 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१/२ मुंबई/नागपूर 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. श्री. गोपालकृष्ण Fer, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, गडचिरोली. 
७. श्री. व्ही. एम. राऊत, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती. 
८. श्री. जाकिर खान सलाम खान, शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई. 

९. निवडनस्ती (ABT-9) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


